महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्र.पोप्रमा-१२२१/प्र.क्र.३४१/पोल-७. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०२२. 


विषय :- पोलीस अधीक्षक, सोलापूर ग्रामीण यांच्याकरिता नवीन प्रशासकीय 
इमारतीचे बाधकामासाठी रु.४५५.२५ लाख इतक्या खर्चाचे अंदाजपत्रक व 
नकाशे यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/प्र.क्र.४९/१४/विनियम, 
दिनांक ०५.०१.२०१५. 


२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक २०.०९.२०१९. 


3) शासन परिपत्रक, सा.बां. विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा.-२, 
दिनांक २५.०९.२०१९. 


४) पोलीस महासंचालक, म.रा., यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/२७/नवीन 
प्रशा-इमा-बांध/पो.अ.सोलापूर ग्रा./२६५/२०२१, दिनांक १५.१२.२०२१. 


शासन ज्ञापन. 


TAM महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाने पोलीस अधीक्षक, सोलापूर ग्रामीण 


यांच्याकरिता सध्याच्या कार्यालयाच्या मागील बाजुस उपलब्ध असलेल्या ३८६२ चौ.फु. जागेमध्ये 


तळमजला + दोन मजली नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकामासाठी रु.४५५.२५ लाख इतक्या खर्चाचे 


अंदाजपत्रक व AHR यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उक्त खर्चाचे अंदाज हे उप अभियंता, सा.बा.उप विभाग, (उत्तर), सोलापूर सन २०२०-२१ च्या 
दरसूचीनुसार तयार HS आहे. त्यास कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर यांनी 
साक्षांकित केले आहे. तसेच अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सोलापूर यांनी स्वाक्षरी 
केली आहे. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज हे मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी तपासून रु.४५५.२५ 
लाख असे अंतिम करुन त्यास तांत्रिक मान्यता प्रदान करुन प्रशासकीय मान्यता देण्यास शिफारस केली 
आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः पोप्रमा-१२२१/प्र.क्र.३४१/पोळल-७. 


४. त्या अनुसार, पोलीस अधीक्षक, सोलापूर ग्रामीण यांच्याकरिता सध्याच्या कार्यालयाच्या मागील 


बाजुस उपलब्ध असलेल्या ३८६२ चौ.फु. जागेमध्ये तळमजला + दोन मजली नवीन प्रशासकीय 
इमारतीचे बांधकामासाठी रु.४५५.२५ लाख इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, याद्वारे पुढील अटींवर 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


१) उक्त काम हे सा.बां. विभागामार्फत करण्यात यावे. 


२) ज्या भूखंडावर उक्त काम करावयाचे आहे तो भूखंड गृह (पोलीस) विभाग, महाराष्ट्र शासन, 
यांच्या नावे आहे याबाबत खात्री केल्यावरच काम सुरु करावे. 


३) बांधकामाचा नमुना नकाशा, मांडणी THT आणि विस्तृत नकाशा यांना वास्तुशास्त्र तज्ञाकडून 
मंजूरी घेऊनच काम सुरु करावे. तसेच नगर रचनाच्या दृष्टीकोनातून सदर भूखंडावर बांधकाम 
अनुज्ञेय आहे, याची खात्री करावी. 


४) उक्त कामासाठी रु.४५५.२५ लाख इतक्या रकमेच्या सा.बां. प्रादेशीक विभाग, पुणे यांनी 
दिलेल्या, यासोबतच्या जोडपत्रातील, “Recapitulation Sheet” मधीळ विवरणानुसार काम 
करावे. 


५) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदींबाबत विस्तृत खर्चाचे अंदाज मंजूर करुनच काम हाती 
घ्यावे. 


६) कामाच्या निविदा मागविण्याच्या आधी सा.बां. विभागाच्या सक्षम प्राधिका-याची तांत्रिक मंजुरी 
घेणे आवश्‍यक आहे. 


७) प्रत्यक्ष काम करताना शासन निर्णय, पर्यावरण विभाग, क्र.इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/ तां.क.१, 
दिनांक १०.०१.२०१४, अनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


८) शा.नि., सा.बां. विभाग, क्र.बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमा.-२, दिनांक ०७.०७.२०१७, अनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


९) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरु करण्यात येऊ नये. 


५. उक्त खर्च हा, गृह विभाग, “मागणी क्र.बी-१०, ४०७०, इतर प्रशासनिक सेवांवरील भांडवली 


खर्च, (००) (११) महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण पोलीस विभागाच्या कार्यालयीन इमारतीचे बांधकाम 


करणे (कार्यक्रम), ४०७००२११, ५३, मोठी बांधकामे” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घाळून, त्यासाठी उपलब्ध 


केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन ज्ञापन क्रमांकः पोप्रमा-१२२१/प्र.क्र.३४१/पोल-७. 


६. हे शासन ज्ञापन, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकाम भाग पहिला, उप विभाग-पाच, अ.क्र.१, 


अनुसार प्रशासनिक विभागास प्राप्त अधिकारात सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


७. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०२१७१८०२०४२८२९ हा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजिटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by GAIKWAD KAILAS ARJUN 
GAI KWAD ) DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharash 
5.4.2 bfcb1894c4c597cc944f19a89f474e7b98a708cc03eb46cd241a6 
-98E519306D20397D354BD 1810991 0SFOAC1EFDEC, 


KAILAS ARUN / डाळ 
(कैलास गायकवाड) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई. 
२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र, कोल्हापूर. 
३) पोलीस अधीक्षक, सोलापूर (ग्रामीण). 


Ee) 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रदेश, पुणे [“Recapitulation Sheet” च्या प्रतीसह ] 

अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडल, सोलापूर [ “Recapitulation Sheet” च्या प्रतीसह | 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर. 

महा लेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

कार्यासन अधिकारी (इमा.-२), सा.बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यकारी अभियंता, सा.बां.(उत्तर) विभाग, सोलापूर 

निवड फाईल (पोल-७). 


AN AD 


oC 


o~ 
a 


£33) 


ee 


(३ 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


jepament | Stale Brelse OMfce Sol@P yr _____-----_--एकशार्शिशण Excise Office Solapur. 


the Department 


ae Proposed Construction Of S.P. Rural Office Building for Solapur Rural Police 
‘af ५४० 


RECAPITULATION SHEET 


Cost Rs. 
Compone 
nt Wise 


Unit Rate Norms 
Rs Per 
(Sqmt./Meter/Lump Sumy 


Pariculars of Items 


ESSENTIAL ITEMS (Components) 
) Building proper (Bulit Up.Area - Sq.m) 


_ 10,963,134.00 
9,945,936.00 
10,040,459.20 


: 30,949,729.20 


Per Sqmt. 
Per Sqmt 
Per Sqmt 
Sub Total (1) 
Per Sqmt 
Per Sqmt. 
Per Sqm. 


358.80 
358.80 
358,80 
1076.40 


(d) Rain / Roof Water Harvesting ‘0 
(e) Solar Roof Top (Mou to be executed) @ | 
() Ramp For Handicaps 12.00 . Per Sqmt 
(g) Furniture 80% Of Area 1076.40 @80%=861.12 -. -. 0 Per Sqmt 


F, BUILT UP 358,80+ F.FLOOR 358.80+S.F 358.80=1076.40 - न Sub Total (b+c+d+e+f+g) न 
Water Supply & Sanitary Works : 5% - of (a) 


ळी [Electrification Internal 
bd External 


1,547,486.46 
* 1,547,486.46 
1,856,983.75 


fire Fighting Arrangemenls elc. 


Sub Total (3) 3,404,470.21 


35,931,685.87 


Sub Total (A) 


२७ न (or as per 
Detailed Estimate) 


1595.00 - Per Rmi. 
£.3793,00°- Per Sqmt. 


Miscellaneous Ifems 


(i) Compound Wall & Gale 0.00 
(ii)a)Internal Roads Concrele Road 0.00 


(iil) Development of Ground , 625: 

(iv|Parking 0,00 4349.00 Per Sqm. 

(v) Relaining Wall 0.00 0.00 : 

(vi) Land Scaping 0.00 605.00 Per Sqmt. 

(vii) Soll Investigarions & Detail Land Survey "9,00. 21 -20000.00", ’ LS. 

(vill) Dismantling Old Structure i . 1.00 200000.00 PerNo. 200,000.00 


Sub Total (B) 
= _(A)+(5) 


200,000.00 
36,131,685.87 


Sub Total 


OPTIONAL ITEMS 
Unde! d Water Tank for R/W Harvestli 
im =" ecergotind Welentonktar bs me 0.00 2000.00 Per Cu.m 
(Cu.m)_ : 
~ IWater Main Storage and pump house, bore well 0.00 351546.54 Electrical Block Estimate 


3000000.00 Electrical Block Estimate 
30555.00 Block Est Rate.| 

0.00 Electrical Block Estimate. . 

Electrical Block Estimate 


Air Condilioning 


Exlemal Toilets” | 0.00 
AB Room, Area lighting, Pumps, Generator 0.00 
CCTV 


Sub 1001 (C) 


(D) |PROVISIONS 
| टञज॥॥15991085 4.00% on (P) 4% 1,445,267,43 


" |i) Architectural Fees as) शमताना 
(ii) Green Building ______-_| 
12% 


4,335,802.30 


र . c . व शी न 
(४) Price Escalation 9 % . 3,613,168.59 


Sub Total (D)|__9,394,238.33 
TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C+D)| _45,525,924.20 


Say Rs. Lakhs 455.25 


qu NTH AREA RATES FOR 


i Ff iy पारा Cost 397 89,727 Rs'= 28.753 /Sqm 
Petre Wank 34.04.4 Rs'= 3142.63 /Sam 
j water SUPP 13,47,485 Rts*= 1437.65 /Sqm 
Poy For G4 0H) 357,01,684 Rs'= 


33353,48 /Sqm 


meee 


Persie | 


Executive Engineer 
P.W. Sub Division (North) Solapur 


PW. Division, Solapur 
'१८/ 


\ 


Tec शै कले क far ye 
/ 


of र + ¢ Vs fc. ‘“ ह Lee yoga! 
wh | उप अनण 80000 


| वश, inofalve approval 


A — 
Executive Engineer 
Public Works Division, 

Solapur. 


1, ag Engineer 
Public Works Circle, Sclapui 


ay 


™~ 4 a 


Vechnical(y AP (१५ ९ 4 


आवार क यन्त्र “Rr wa 


” fi | ” (१८ 
Jue Cp 
ग ; Chief Engineer 
Public Werks Region, Pure 


Executi x... 
Public Works Division, 


- Solapur. 
Nee 


